शासन सेवेत पुन:स्थापना व पदस्थापना 
श्री.संभाजी बाबुराव मोतीबोने, 
उप अधिक्षक भूमि अभिलेख. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांक:- पुनस्था-०२२४/प्र.क्र.७४/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : २७ जून, २०२४ 


वाचा:- 
१.जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे आदेश, क्र.आस्था/ 
एस.आर.६८५२/आ-२/२०२३,दि.०५.०५.२०२३ 
२.महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.निप्रआ-२०१५/प्र.क्र.१०५/ई-४,दि.०८.०५.२०१५ 
३.सामान्य प्रशासन विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.निप्रआ-१११२/प्र.क्र.८२/११-अ,दि.२०.०४.२०१३ 
४.मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर, नागपूर यांचे मुळ अर्ज क्र.५८०/२०२३ 
मधील आदेशा, दि.३०.१०.२०२३ 
५.जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे आदेश, क्र. क्र.आस्था/ 
एस.आर.६८५२/आ-२/२०२३,दि.०९.११.२०२३ 
शासन Bear 
श्री.संभाजी बाबुराव मोतीबोने, तत्का. उप अधिक्षक भूमि अभिलेख, कारंजा लाड, जि. वाशिम 
(निलंबित) यांना फौजदारी प्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने वाचा क्र.१ येथील आदेशान्वये 
त्यांना दि.०५.०५.२०२३ रोजी शासन सेवेतून निलंबित केले आहे. तसेच संदर्भ क्र.५ येथील आदेशान्वये 
श्री.मोतीबोने यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू केली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.३१.०१.२०१५ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने महसूल व 
वन विभाग, शासन निर्णय, दि.०८.०५.२०१५ (वाचा क्र.२) अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या निलंबन आढावा 
समितीने श्री.मोतीबोने यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच संदर्भ क्र.४ 
अन्वये मा.न्यायाधिकरणाने श्री.मोतीबोने यांना पुन:स्थापित करण्याचे आदेशा निर्गमित केले आहेत. त्यास 
अनुसरुन श्री.मोतीबोने यांच्याविरुद्धच्या विभागीय चौकझ्ीच्या अधीन राहून त्यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित 
करण्यात येत आहे. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, दि.२०.०४.२०१३ (वाचा क्र.३) मधील तरतुदीन्वये 
श्री.संभाजी बाबुराव मोतीबोने, उप अधिक्षक भूमि अभिलेख यांची पुन:स्थापनेनंतर पुढील तक्त्यातील रकाना 
क्र.३ येथे नमूद पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम पदस्थापनेचे पद/ठिकाण art 


La | २ ३ 1 ४ | 
* श्री.संभाजी बाबुराव मोतीबोने, उप अधिक्षक | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | रिक्‍त पदी 
भूमि अभिलेख दापोली, जि.रत्नागिरी 


शासन आदेशा क्रमांकः पुनस्था-०२२४/प्र.क्र.७४/ई-६ 

४.  श्री.मोतीबोने यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे तसेच त्यांना रुजू होण्यासाठी जमाबंदी 
आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरीत करावी व त्यांचा 
पदस्थापनेच्या पदावरील रुजू अहवाल शासनास सादर करावा. 

षु. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०६२७१३०३१९३२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY पण यादी naman soe 


2.5.4.20=f0d6 16600e4d2f510d1c8cc19813e070ad282d2275bf6f 
SHANKARRAO 132a2dee97f14e0a6, postalCode=400032, st=Mahi ht 

erialNumber=D337930B14433DC62C0154AF 2BBC60BB5A6EDC 

AA66B7F34596C50A27EB0F6333, SANJAY SHANKARRAO. 


INGLE = 
Date: 2024.06.27 15:14:44 +05'30' 


(संजय इंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 


१.जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ART), पुणे. 
२.श्री.संभाजी बाबुराव मोतीबोने, तत्का. उप अधिक्षक भूमि अभिलेख, कारंजा लाड, जि. वाशिम. 
(जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे यांच्यामार्फत) 
प्रत: 
१मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
२)अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), तथा अध्यक्ष, निलंबन आढावा समिती, महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अतिरिक्‍त महासंचालक, लाचळूचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तथा सदस्य 
निलंबन आढावा समिती 
४)सह/उप सचिव (गृह विभाग) तथा सदस्य, निलंबन आढावा समिती 
५)सह/उप सचिव (महसूल विभाग-ई४अ) तथा सदस्य, निलंबन आढावा समिती 
६)उप संचालक भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई. 
७महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
८)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
९)कार्यासन ई-६ Gere. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


